वितरण आदेश क्र.१४ 

सन २०१८-१९ डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
सहाय्यक अनुदान २०१८-२०१९ (अनिवार्य खर्च) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यशदा २०१८/प्र.क्र.६८/१८/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० मार्च, २०१९ 


वाचा: १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प ३, 
दि.२ एप्रिल, २०१८. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. - बीयुडी-२०१८/ प्र.क्र.७०/२०१८/२५, 

दि.४ एप्रिल, २०१८ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. विप्रप्र २०१८/प्र.क्र. ६८ /१८/१२ अ 
दि.२१ एप्रिल,२०१८. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. यशदा २०१८/ प्रक्र.६८/ १८/ १२-अ 
दि. १२ सप्टेंबर, २०१८. 

५. संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
अमरावती यांचे क्र. प्रशा/ अनुदान मागणी /कलि/कावि ८५०/२०१८ 
दि.१९.१२.२०१८. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. यहादा २०१८/ प्रक्र.ई६८/ १८/ १२-अ 
दि. ८ जानेवारी, २०१९. 

७. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं२०१८/प्रक्र.६९/१८/अर्थ-२ दि.२५.१.२०१९ 

८. संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
अमरावती यांचे क्र. प्रशा/ आस्था /वेतनेतर अनु/ जा.क्र.२२४/२०१९ 
दि.२७.३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती या संस्थेच्या सन 


२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्य खर्चासाठी संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय 
अंदाजामध्ये वेतनेतर रु.२०.०० लाख व वेतने रु. १००.०० लाख लाख अशी एकूण रु. १२०.०० लाख (अक्षरी 
रुपये एकशे,वीस लाख फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीपैकी, Wo % च्या मर्यादेत प्रथम 
नऊ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी रु.८४.०० लाख इतकी तरतूद उपलब्ध झाली आहे. संदर्भाधीन क्र.२ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये सदर अनिवार्य सहाय्यक अनुदान नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. 

२ डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेला विकास 
प्रशिक्षण व तद्‌नुषंगिक खचासार्ठी तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन याकरिता संदर्भाधीन क्र.३, क्र.४व६ 


च्या शासन निर्णयान्वये विकास प्रशिक्षण व तद्‌नुषंगिक खर्च तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०१८/प्र.क्र.६८/१८/१२-अ 

आतापर्यंत वेतनेतर रु. १४,००,०००/- व वेतनेकरिता रु.७०,००,०००/-असे एकूण रु. ८४,००,०००/- (अक्षरी 

रुपये चौ-याऐंशी लाख, फक्त) इतके अनिवार्य ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) व ३६ सहायक अनुदान (वेतने) 

पहिला, दुसरा व तिसरा हप्ता म्हणून वितरित करण्यात आला आहे. 

३. संस्थेने आता, संस्थेच्या कार्यालयीन खर्चासाठी ( इलेक्ट्रीक बिल रु.१३,१८,१७०/-,मालमत्ता कर 
रु.२,७९,००१/-महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण पाणीबिल रु.२,७५,११२/- व टेलीफोन बिल/ एफ.टि.टि.एच बिल 
रु.१,२७,७१७ /- असे एकूण रु. २०००,०,०० /-) रु.२०.०० लाख इतका निधी खर्ची पडल्याने व रु.१४.०० लाख 
इतक्या वितरीत तरतूदीपेक्षा खर्चाची रक्‍कम जास्त असल्याने सदर खर्च भागविण्यासाठी उर्वरित रु. ६.०० लाख 
इतक्या निधीची मागणी वर नमूद दि.२७.३.२०१९ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार,संदर्भाधीन क्र. ७ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने महसूली लेख्यातील अनिवार्य खर्चासाठी ९०% च्या मर्यादेत प्राप्त करून देण्यात 


आलेला निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
आता संस्थेस संदर्भाधीन क्र. ८ च्या पत्रान्वये संस्थेने वेतने व वेतनेतरकरिता निधीची मागणी 
केल्यानुसार, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ६ च्या शासन परिपत्रकानुसार एकूण अर्थसंकल्पिय अनुदानाच्या 

९०% च्या मर्यादेत, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या सहायक अनुदानामधून, विकास प्रशिक्षण 
व तद्‌नुषंगिक खर्चासाठी वेतनेतर रु. ४,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार लाख, फक्त) इतके अनिवार्य ३१ सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. हा खर्च मागणी क्र. ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - 003 प्रशिक्षण (००) (०८) 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेला सहाय्यक अनुदान 
(अनिवार्य खर्च) (२०७० ०७५५) याखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतुदीतून "३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" याखाली रु.४,००,०००/- (रुपये चार लाख फक्त) यामधून भागविण्यात यावा. 

३. सदरहू मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची संबंधित कोषागारातून काढण्यात आलेली रक्‍कम 
महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन 
घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. 

४. संस्थेने आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ मधील मंजूर अनुदानाइतका खर्च सिमित ठेवावा. 

५. संस्थेने आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशीलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
(UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर व शासनाला तातडीने सादर 
करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०१८/प्र.क्र.६८/१८/१२-अ 


Sis 


अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार, महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 


डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेने उपरोक्त 


यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


७. 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्रक्र.६९/अर्थ-३ दि. २ एप्रिळ, २०१८ अन्वये 


परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१२५९२५८७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VIAYKUMAR PARSHURAM SOSHTE 


Di 
VIJAYKUMAR peers 
25.4.20=106ede43bb7dcc67e640: 
43b66d6b91dd6b276, postalCode=40 
PA RS H U RA M street=MANTRALAY, MUMBAI, 
serialNumber=fcd4ff3afd509df3fc67 1256330689958 1fcb49f2e90 
३७1७9३७868 GENERAL ADMINISTRATION 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VUAYKUMAR 
S (0 ५ H T E PARSHURAM SOSHTE 
Date: 2019.03.30 13:02:38 +05'30' 
(वि. प. सोष्टे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तपोवन रोड, अमरावती विद्यापीठासमोर,जिल्हा- अमरावती. 
उप संचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

उप कोषागार कार्यालय, अमरावती. 

वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्रमांक-२५. मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. (सामान्य प्रशासन विभाग/१२ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


